दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, सिन्नर, 
जि. नाशिक या न्यायालयासाठी 
वैयक्तिक ठेव खाते (PDA) 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीएळओ-०४२३/प्र.क्र.११४/कार्या-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र:-न्यायस्था-११२०/३७४/प्र.क्र.१०/का-११,दि.१२.१०.२०२२ 
२)शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- न्यायस्था -११२०/३७४/प्र.क्र.९०/का-११, 
दि.१७.०४.२०२३. 
३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.डीडीओ ०५२३/प्र.क्र.९४/का-११, दि.०८.०५.२०२३. 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे जा.क्र.- आस्था-५१/५२७४/२०२३, दि.०६.०६.२०२३व 
जा. क्र. आस्था-५८/६३४२/२०२३, दि.१८.०७.२०२३. 
५) दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक यांचे जा.क्र. लेखा/२७/२०२३, 
दि.०५.०६.२०२३ व जा क्र.ळेखा/१७२/२०२३, दि.१२.०७.२०२३ 
६) महालेखापाल (ले व ह), |, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. TM/Ch.2/UOR ॥०.८७/_&)॥)/२०२३-२४/६९१, 
दि.२०.०९.२०२३. 


प्रस्तावना - 


सिन्नर, जि.नाशिक येथे संदर्भाधीन क्र.? येथील अधिसूचनेन्वये दि.१७.०४.२०२३ पासून दिवाणी 
न्यायाधीहा वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक हे न्यायालय कार्यन्वित झाले आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयान्वये दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ४ व ५ रोजीच्या पत्रान्वये दिवाणी न्यायाधीडा वरिष्ठ 
स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक या न्यायालयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते (209/)उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती 
केली आहे. त्यास अनुसरुन दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक या न्यायालयाकरीता वैयक्तिक 
ठेव खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दिवाणी न्यायाधीठहा वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक यांचे नावे, महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ 
मधील नियम ५१२ नुसार, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक करिता, जमा रकमा व 
परतफेडीच्या रकमांसाठी, वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
1. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 
2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit Account. 


3. The amount as per order passed by the Court in the matter will be deposited in this PLA 
and the amount as ordered by the Court will disbursed from this PD. 


झासन निर्णय क्रमांकः पीएलओ-०४२३/प्र.क्र.११४/कार्या-११ 


4. Receipt into the PD account will be the Civil Court Deposit only. 
5. No revenue receipt / Revenue expenditure transactions shall be booked in this PD. 


6. The balances in this Personal Deposit Account shall be reconciled by the Court on 
monthly basis with the District Treasury office. 


7. Ona yearly basis, the balance has to be reconciled with AG office and confirmation of 
Balances is to be submitted by the Treasury officer to AG office at the end of the 
financial year. 


8. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit 
Account. 
The following shall be classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub-Treasury. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 


104 - Civil Court Deposit 
01 - Civil judge Senior Division, Sinnar, Dist. Nashik 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१६/२३/कोषा प्र-५ , दि.२२.०८.२०२३ 
अन्वये व महाळेखापाळ, (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक dm. 
No.TM/Ch.2/UOR ॥०.८७/_&)॥)/२०२३-२४/६९१, दि.२०.०९.२०२३ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००५१२५०५७२९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
Vi LA VA A N गृ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
टा 


9९01990०0500684984011132009062245009९042 
5012९5334821017, postalCode=400032, st: 


rialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A126 
C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT GAIKWAD 
Date: 2023.10.05 12:53:26 +05'30 


(विलास व्ही. गायकवाड) 


विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


-0 


प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक 

दिवाणी न्यायाधीडा वरिष्ठ स्तर,सिन्नर, जि. नाशिक 

महाळेखापाल-१/२ ( लेखा अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.नाशिक. 

उपकोषागार अधिकारी, सिन्नर, जि. नाशिक 

वित्त विभाग,कोषा प्रशा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी का.२३ व २४,२५ विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


mM SF CK AW AH 


YS <.> ०-८ <>. TD *-> Dell Issel So 


»“2 (२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


